मंत्रालय उपाहारगृहातील उधार पतविक्रीपोटी 
विविध शासकीय विभाग/कार्यालयाकडून येणे 
असलेल्या थकीत रकमेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन परिपत्रक क्रमांक:संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२६६/मंउका, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२१ 


वाचा: शासन परिपत्रक क्रमांक:संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२६६/मंउका, दि.३१/१२/२०२०. 
-: परिपत्रक :- 


मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री यांची कार्यालये, मा. मुख्य सचिव, सचिव, सर्व मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागातील सहसचिव दर्जावरील अधिकाऱ्यांना मंत्रालय उपाहारगृहामार्फत पतविक्रीद्वारे खान-पान सेवा 
पुरविण्यात येत असते. यामध्ये बहुतांश विभाग/कार्यालयांनी खाद्यपदार्थाची देयके वेळेत अदा न केल्याने उधार 
पतविक्रीची रक्‍कम मोठया प्रमाणात थकित असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने तसेच उपाहारगृहाच्या 
लेखापरीक्षणांतर्गत महालेखापाल कार्यालय यांनी याबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविला असल्याने मंत्रालयीन प्रशासकिय 
विभागांना, उपाहारगृहाकडून देण्यात येणारी उधार पतविक्रीची सवळत केवळ एक आठवडयासाठी देण्यात येईल असा 
निर्णय दि.३१.१२.२०२० च्या सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) यांच्या परिपत्रकान्वये घेण्यात आला आहे. 


२. सदर उधार पतविक्रीच्या रकमांच्या वसुली संदर्भात आढावा घेतळा असता पतविक्री रकमांच्या वसुलीकरीता 
विभागांकडे केलेल्या पाठपुराव्याअंती पतविक्रीची देयके अदा करण्यासाठी कार्यालयांस प्राप्त होऊन ती अधिदान व 
OG कार्यालयात पारीत करुन घेऊन उपाहारगृह कार्यालयास अदा करणे इत्यादी प्रक्रिया उपाहारगृहाच्या 
दि.३१/१२/२०२० च्या परिपत्रकात नमुद केल्यानुसार एक आठवडयाच्या मर्यादेत करणे शाक्य होत नसल्याचे 
निदर्शनास आले. 


>. उपरोक्त वस्तूस्थिती विचारात घेता FE.3 9/92/2020 च्या परिपत्रकातील एक आठवडयाची मुदत एक महिना 
करण्यात येत आहे. 
४. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी, उधार पतविक्रीसंदर्भात घाळून दिलेल्या एक महिन्याच्या मुदतीचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. 


ष्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून 
त्यांचा संगणक संकेतांक २०२१०३०८१५२०४८६००७ असा आहे. 
surendrallokappa 11:11. मान 


= bdfo865d6c469865a283b4e6c3de3eeb3af3732b96FF45faS4felt26, 
serialNumber=d7a3efb83c7 1550e7060464887488d786 1 95babfc16e43c026a74ce9f91 


Ambilpure St Sra prow 
(सु.लो. अंबिलपुरे) 
महाव्यवस्थापक तथा अवर सचिव 
मंत्रालय (उपाहारगृहे) 


प्रत :- 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

सर्व शासकिय कार्यालये, 

सर्व व्यवस्थापक/उपव्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृहे 

सहा. लेखा अधिकारी, मंत्राळय उपाहारगृहे, 

निवड नस्ती. 


Cc “८७ AD -O 


c 
es 


van Ge mM 


